सर पोचखानवाला रोड, वरळी येथील 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,मुंबई (पूर्वी) या 
कार्यालयाच्या मागे आर.सी.सी. रिटेनिंग 
वॉल बांधण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३१९/प्र.क.६७/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर २०१९ 


वाचा : 
परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पकाभू (४६)/१११६/न.क्र.४१/का १०(१/ २०१८/ जा.क्र. 
१००६९, दि.२४.०७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
सर पोचखानवाला रोड वरळी,मुंबई येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ,मुंबई (पूर्वी या 


कार्यालयाच्या मागे आर.सी.सी. रिटेनिंग वॉल बांधण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सर पोचखानवाला रोड वरळी,मुंबई येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ,मुंबई (पूर्वी या 


कार्यालयाच्या मागे आर.सी.सी. रिटेनिंग वॉल बांधण्याच्या रु.१,७०,०५,३१२/- (एक कोटी सत्तर लक्ष 


पाच हजार तीनशे बारा फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


सदर अंदाजपत्रकातील खर्चाचा तपशिळ खालीलप्रमाणे आहे :- 


Sr.No. Name of Work Estimated Cost 


1 MOW to Construction at New Retaining Wall Rs.1,40,53,977.23 
to Backside at R.T.O. Office at Sir 
Pochkhanwala Road, Worli, Mumbai 


>. Add 4 % Contingency Charges Rs.5,62,159.09 
Rs.1,46, 16,136.32 


Total 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३१९/प्र.क्र.६७/परि-४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ 


3 Add 5% Centage Charges Rs.7,02,698.86 
Rs.1,53,18,835.18 

Total 
4 Add. 12% GST Charges Rs.16,86,477.27 
Rs.1,70,05,312.45 

Total 
Rs.1,70,05,312.00 

Say Rs. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४५/१९/इमा-२, 


दि.१४.०८.२०१९ अन्वये, सदर खर्च विभागाने उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागवावा व सदर 


अंदाजपत्रकावर उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकारी यांचे साक्षांकण आवश्‍यक आहे या 


अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली आहे. 


2. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधीची तरतूद स्वतंत्र्यपणे करण्यात येईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१११२३२५१९८२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KADAM DATTATRAY HANMANT 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KADAM DATTATRAY. दायक 70 


DEP.MANTRALAYA,MUMBAI, 
H A N M A NT serialNumber=a923979cf886d5724fbed87cd57745c3f72eba57 
b0d277f11e970f0aaca99802, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=KADAM DATTATRAY HANMANT 
Date: 2019.09.11 12:43:41 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/ळेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,मुंबई (पूर्व) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३१९/प्र.क्र.६७/परि-४, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१९ 


८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


